RNI No.MAHBIL /2009/ 35529 
Reg . No. MH/MR /South - 345 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


aofa , zich 3 ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६- १२ , २०१४/ फाल्गुन १५ -२१, शके १९३५ 


[ पृष्ठे १६,किंमत : रुपये १४ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 


SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 
No. Admn . 281/2014 . — Shri S . D . Chavan , 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Malvan is 
granted earned leave for 3 days from 
3rd February 2014 to 5th February 2014 with 
permission to prefix holiday on 2nd February 
2014 (Sunday ) and leave Head Quarters from 
1st February 2014 A . O . H . to 6th February 2014 
B . O . H . 


and Judicial Magistrate , First Class , Malvan 
the charge of the Court of Joint Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Malvan from 1st February 2014 
A . O . H . to 6th February 2014 B . O . H . shall remain 
with Shri K . A . Bhendwade, Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Malvan . 


No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri S . D . Chavan , is 
reposted as Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Malvan . 


The Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Malvan is 
directed to hand over the charge of his Court to 
the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan The Joint 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan is also directed 
to submit joining report to this office, in view of 
provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 , 
Shri S . D . Chavan , would have been continued 
to an officiate as Joint Civil Judge ( Junior 
Division ) and JudicialMagistrate, First Class, 
Malvan had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri S . D . 
Chavan , Joint Civil Judge ( Junior Division ) 


SUNIL K . KOTWAL , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge, 
dated 1st February 2014 . Sindhudurg . 


TT plat ( onl. fa .q.) — ? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६ - १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 


( ३) 


m 


*3แร9ง"8&80426 


१५१ पै 

१५२ 
१५४ पै 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 


१६२ 


१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ पै 
१६७ 
१६८ 
१६९ पै 
१७० 


85:** 


उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / एलएक्यू /एसआर / ३० / २०१३. - ज्याअर्थी, उप 
विभागीय अधिकारी, राजापूर , जि . रत्नागिरी यांना मौजे आरगांव, 
तालुका लांजा , जिल्हा रत्नागिरी येथील जमिनी ज्याचा सविस्तर 
तपशील उप विभागीय अधिकारी , राजापूर , जि . रत्नागिरी कार्यालयात 
उपलब्ध असून त्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा 
आवश्यक असण्याचा संभव आहे . 

त्याअर्थी, आता, भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) 
( यात या पुढे ज्याचा निर्देश ‘ संपादन अधिनियम असा करण्यात 
आला आहे.) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असतांना त्यांच्या कलम ४ 
या उपबंधान्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे . उक्त जमिनी मध्ये हितसंबंधित असणा- या 
सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येत आहे की , उक्त संपादनाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या 
किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा हस्तक्षेप करु 
नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेनंतर जिल्हाधिकारी मंजुरी 
न मिळवता विक्री, भाडेपट्टी, गहाण, अभिहस्तांकन , देवाण- घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्या संबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्च किंवा सुधारणा याकडे उक्त जमिनीचे अंतिमरित्या 
संपादन करण्यात येतील अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा 
अधिकारी संपादन अधिनियमाचे कलम २४ ( सात ) अन्वये दुर्लक्ष 
करील . 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन आवश्यक आहेत 
याबद्दल कोकण विभागांच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर , संपादन 
अधिनियमांच्या कलम ६ अन्वये तशा अर्थाची अंतिम अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा पूर्णतः सोडून देण्यात येईल तर 
ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रितसर अधिसूचित 
करण्यात येईल . 

उक्त जमिनीचे गट क्र ., नकाशे व संपादनाचे क्षेत्र इत्यादी उप 
विभागीय अधिकारी, राजापूर , जि . रत्नागिरी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळात पहाण्याकरिता उपलब्ध आहेत . 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . 
आरगांव लघु पाटबंधारे योजना, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी चे धरणतळ , 
बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश पुच्छ कालव्यासाठी . 

अनुसूची 
___ मौजे आरगांव , तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी 
अनुक्रमांक गट नं . 

आवश्यक जमिनीचे 

अदमासे क्षेत्र 
( २ ) 


१७१ 


१७२ 


****** 


१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ पै 

१७८ 
१७९ पै 
२१४ पै 
२१५ 


हे . आर 
० . ४६. ०० 
० . ०८ .०० 
० .०३. ६० 
० .१९. २० 
० .०२. ०० 
० .०६. ०० 
० . ५० . ०० 
० .०७. ०० 
० . ११. ०० 
० . ४८ . ०० 
० . ७२. ०० 
० . ७७. ०० 
० . ४३. ५० 
० . २३ . ०० 
०. ६५ . ०० 
० . ४३ . ०० 
० . ११. २० 
१.१३ .०० 
० . ०१. ५० 
० . २० . २० 
०. ०६. ३० 
० . २५ .८० 
० .१९ . २० 
०. २९ .०० 
० . ६६ . ०० 
० .१६. ०० 
० . ४१.०० 
०. ७९ . ०० 
० .०३. ०० 
० . २६ . ०० 
० . ०५. १० 
० . १८ . २० 
० . १६. ७० 
० .०१. ८० 
० .०७. ६० 
०. १२.१० 
० . २१. ०० 
०.३५. ०० 
० .१६. ०० 
० . ७७. ४० 
० . ३२ . ०० 
० .०९. ०० 
१. ०५ . ०० 
० . २९ . ०० 
०. ५८ . ०० 
० . ५५. ०० 
० .५६. ०० 
०. १२. ०० 


** 


*ก 


•०४YM05 


กกก 


२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२० 


กก 


ว*** 


२२१ 
२२२ 
२२३ पै 
२२४ 


Nov००"mo5 


२२५ पै 


२२६ पै 
२२७ पै 
२२८ पै 


क 


( ३ ) 


१४५ पै 
१४६ पै 


हे . आर 
० . ०१. ०० 
० . २३.०० 


9Nov० 


२५३ 
३०१ पै 


३२० पै 


५४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६ - १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 
( २) ( ३ ) 

जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
हे . आर 

क्रमांक रा . अ./ ६७६ / २०१४ . - श्री . मोहन जी . चव्हाण, सह 

दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, अलिबाग यांना दिनांक २० जानेवारी 
५१३ ० . ३१ . ०० 

२०१४ ते २४ जानेवारी २०१४ अशी ५ दिवसांची परिवर्तित रजा 
५१४ पै ० . ३१. ०० 

दिनांक २७ जानेवारी २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
५१८ पै ० . ०३. ०० 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
५२० ० . ६३ . ०० 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
५२१ 

० . २१. ०० 
५२२ ० . ११ . ०० 

श्री . मोहन जी . चव्हाण , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
५२३ १ . ७१. ०० 

सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
५२४ ० . २३. ०० 

येत आहे . 
५२५ पै १. २५ .०० 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
५२६ पै ० .०६. ०० 

करणेत येत आहे की , श्री . मोहन जी . चव्हाण, हे जर उपरोक्त 
५२७ पै ० . २०. ०० 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , 
५३८ पै १. ३३. ०० 

अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
५३९ ०. २२. ०० 

श्री . मोहन जी . चव्हाण, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
५४० ० .०७. ०० 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
० . १० . ०० 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
५६९ पै ० . १८ . ०० 

जावक क्रमांक २१९५, दिनांक १० जून २०१३ रोजीच्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
५७० पै ० . ६० . ०० 

राहील . 
५९२ पै ०. २० . ०० 

य . ग्या . चावरे , 
एकूण संपादित क्षेत्र . . २३. ४७. ४० 

अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश - १, 

दिनांक २८ जानेवारी २०१४ . 
प्रयोजन. - आरगांव लघु पाटबंधारे योजना, ता. लांजा, जि . रत्नागिरी 

रायगड - अलिबाग . 
चे धरणतळ , बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश , पृच्छ कालव्यासाठी. 

जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
राजापर , 

प्रविण खाडे, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ . उप विभागीय अधिकारी , 

क्रमांक रा. अ./ ७०९/ २०१४. – श्रीमती सी . एम्. साळुके, तदर्थ 
राजापूर . 

जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २९ जानेवारी 

२०१४ ते ३१ जानेवारी २०१४ अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , 

मंजूर करण्यात येत आहे. 
मुंबई यांजकडून 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
आदेश 

श्रीमती सी . एम् . साळुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 

त्यांची तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
क्रमांक मुंबई /जिउनि - २ / बी - ३ / वरदायिनी पत - ओमयश पत / 

करण्यात येत आहे . 
विलिनीकरण / सन २०१४ / ११४. - मी , विलास गावडे, जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे, मुंबई, मला महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ ( १ ) अन्वये प्राप्त 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती सी . एम् . साळुके , हे 
झालेल्या अधिकारानुसार ओमयश को - ऑप. क्रेडिट सोसा. लि ., भांडूप 

अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ 
( प.), मुंबई या संस्थेचे वरदायिनी सहकारी पत संस्था. मर्या., १/ २७, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
अकृती एलिगन्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., गव्हाणपाडा , मच्छी काम करीत राहिल्या असत्या . 
मार्केट , मुलुंड (पू.), मुंबई ४०० ०८१ या संस्थेमध्ये सोबतच्या श्रीमती सी . एम् . साळुके, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर विलिनीकरण करण्यास 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
मंजुरी देत आहे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
__ सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०१४ रोजी मी माझे 

न्यायालय जावक क्रमांक २७९५ , दिनाक १७ जुलै २०१३ च्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
विलास गावडे, 

य . ग्या . चावरे, 
जिल्हा उप निबंधक , अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश - १, 
सहकारी संस्था ( २), दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ . 

रायगड - अलिबाग. 
पूर्व उपनगरे, मुंबई. 
भाग एक ( को .वि .पु.) – १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ६ - १२ , २०१४/ फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२/ ५७४ / सन २०१४ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
कालावधी व दिनांक 


दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ 


सौ . आर . एम . शिंदे 
सहदिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) 
व न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १ , 
रत्नागिरी . 


दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ 

तीन दिवस . 
अर्जित रजा 


सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन 

अधिकारी नाव व 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

पदनाम 
वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ४ ) 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ श्री . आर. व्ही. नडगदल्ली, 

३रे सहदिवाणी 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ ची सुट्टी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी . 

ते 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
___ दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ श्री . आर . व्ही. नडगदल्ली, 

३रे सहदिवाणी 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ ची सुट्टी. न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी . 


श्री . एस . डी . इंदलकर 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ 
२रे सहदिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ 
रत्नागिरी . 

तीन दिवस . 
अर्जित रजा 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पनर्नियक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित / परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ 


पी . पी . कुलकर्णी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६- १२, २०१४ / फाल्गुन १५- २१, शके १९३५ ५ 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

४ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे 

पोट - कलम ( ३ ) पाच किंवापाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
मनाई आदेश 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगिशिवाय सभा घेणेस 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म . आ ./ ६५९ / १४ . - ज्याअर्थी, नवी 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

५ . जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे 

इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
आयोजन करतात. दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी महाशिवरात्री 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
व दिनांक ८ मार्च २०१४ रोजी जागतिक महिला दिन असे सण ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
साजरे होणार आहेत . अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून ( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक ( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
१३ मार्च २०१४ रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई 

अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी 

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
करणे आवश्यक आहे ; 

२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई 

अशोक मोराळे , 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये 

नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ . पोलीस आयुक्त , नवी मुंबईकरिता. 
___ ३. ज्याअर्थी, मी, अशोक मोराळे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष 

जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 

क्रमांक रा. अ./ ८२४ / २०१४ . श्री . शि . म . गोरगोंड , सह दिवाणी 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, माणगाव, यांना 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत दिनांक २७ फेब्रुवारी 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ ते १२ फेब्रुवारी २०१४ अशी ३ दिवसांची 
२०१४ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीचे 

अर्जित रजा मागील दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ व ९ फेब्रुवारी २०१४ 
२४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 

रोजीच्या दुसरा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

७ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 

१३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
___ ( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 

श्री. शि . म. गोरगोंड, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
करणे . 

माणगाव , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
( क ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका व 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
बरोबर नेणे . 

करणेत येत आहे की , श्री. शि . म. गोरगोंड, हे जर उपरोक्त कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
( ड ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 

प्रथम वर्ग, माणगाव , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

असते . 
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

श्री . शि . म. गोरगोंड, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे 

जावक क्रमांक २१९५, दिनाक १० जून २०१३ रोजीच्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या 

राहील. 
कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 

य . ग्या . चावरे , 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 

अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश -१, 
येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 
३७(१) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


नेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ६ - १२ , २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 
पोलीस सह आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ०३ / २०१४ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस ( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
यांच्याकडून महागाई , वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी 

(६ ) सर्व शासकीय/ निम शासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इ. आयोजन केले जाण्याची 

असलेले ठिकाण . 
दाट शक्यता आहे . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १ मार्च २०१४ रोजी ०० -०५ वाजेपासून 
माहे -मार्च, २०१४ मध्ये पुढीलप्रमाणे दिनांक १६ मार्च २०१४ 

दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
रोजी होळी , दिनांक १७ मार्च २०१४ रोजी धुलीवंदन , दिनांक 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ मार्च २०१४ रोजी शिव जयंती ( तिथी प्रमाणे) दिनांक २१ मार्च 

सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 
२०१४, रंगपंचमी, दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी गुढी पाडवा असे सण 
साजरे होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

ठाणे, 

बिपिन कुमार सिंह , 
अबाधित राखण्यासाठी मी , बिपिन कुमार सिंह, पोलीस सह आयुक्त , 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४. पोलीस सह आयुक्त , ठाणे शहर . 
ठाणे शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

क्रमांक रा. अ./ ७४२ / २०१४. - श्री . प्र. रा . भरड , जिल्हा न्यायाधीश- १ 
(१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २०१४ ते ७ फेब्रुवारी २०१४ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील 

( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ व दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या दुसरा 
जमा करणे . 

शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक ४ फेब्रुवारी 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

२०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी 

२०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
( ४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 

परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

श्री . प्र. रा. भरड, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा 
( ६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगाव येथे पुनर्नियुक्ती 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 

करण्यात येत आहे . 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रदर्शित करणे . 
( ७ ) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

करणेत येत आहे की , श्री . प्र. रा . भरड , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

श्री . प्र. रा. भरड, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 

जावक क्रमांक २७९५, दिनाक १७ जुलै २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार राहील . 
नाहीत . 

य . ग्या . चावरे , 
( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

रायगड - अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश- १, 
( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 
( ३) सरकारी /निम सरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 


इत्यादी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६ - १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१ , शके १९३५ 


३ . सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. urban. 
maharashtra. gov .in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय वि . पवार , 
कार्यासन अधिकारी. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
___ dated 30th January 2014 . 


NOTIFICATION 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ ,दिनांक ३० जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 
___ क्रमांक टीपीएस. १२१३/ १८१३/ प्र.क्र . २३१ / १३ / नवि -१२.-ज्याअर्थी, 
मिरा- भाईंदर शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१(१ ) 
अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . 
१२९६ / ८४७ / प्र. क्र . १६२ / ९६/ नवि - १२, दिनांक १४ मे १९९७ ( यापुढे 
जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात 
आली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेसाठी मिरा -भाईंदर महानगरपालिका हे 
नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना प्रस्तावामध्ये ४६७०० चौ. मी . 
क्षेत्र आ.क्र . १२२ अन्वये “ खेळाचे मैदान व सामाजिक वनीकरण ” 
याकरिता आरक्षित आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” 
असा करण्यात आला आहे ) ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्र . ४२, दिनांक २९ जलै २०११ अन्वये उक्त आरक्षणापैकी 
८००० चौ . मी . क्षेत्र ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा 
करण्यात आला आहे), आगरी समाज उन्नती संस्था यांना प्रदान करण्याचा 
व त्याप्रमाणे उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून वगळण्यासाठी उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल प्रस्तावित करून, अधिनियमाचे कलम ३७( १ ) 
अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” । 
असा करण्यात आला आहे ) ; 
___ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा 
प्रस्ताव नामंजूर करावा असे शानसाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम 
( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल नामंजूर 
करीत आहे . 

२. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , 
मिरा- भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
उपलब्ध राहील . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No . TPS . 1213 /1813/ C . R. 231 / 13 / UD- 12 . 
Whereas , the Revised Development Plan of the City 
of Mira - Bhayander (hereinafter referred to as 
“ the said Development Plan ”) has been sanctioned 
by the Government in the Urban Development 
Department, under section 31 (1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No. 
TPS . 1296/ 847/ C . R. 162/ 96 / UD- 12 , dated 14th May 
1997 ( hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) and has come into force with effect 
from15th July 1997 ; 


And whereas, the Mira -Bhayander Municipal 
Corporation is the Planning Authority for the said 
Development Plan (hereinafter referred to as “ the 
said Planning Authority ") ; 


And whereas, in the said Development Plan , an 
area admeasuring 46 ,700 sq .mt. is reserved for 
“ Play Ground and Social Forestry ” as Site No. 122 
(hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ) ; 


And whereas , the said Planning Authority , vide 
its General Body Resolution No . 42 , dated 
29th July 2011, resolved to allot an area 
admeasuring 8000 sq . mt. ( hereinafter referred to 
as “ the said land ") out of the said Reservation to 
Agari Samaj Unnati Sanstha and accordingly 
delete the same from the said Reservation , by 
carrying out a modification to the said Development 
Plan and after following all the legal formalities 
stipulated under section 37 ( 1 ) of the said Act, has 
submitted such modification to the Government for 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ६ - १२ , २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 
its sanction ( hereinafter referred to as “ the said उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडन 
Modification ") ; 

__ अधिसूचना 

क्रमांक एकत्री/ दु.एस. आर . ४९ / आक्षी/ अलिबाग/ रायगड / २०१४. 
And whereas, after making necessary enquiries 

मौजे आक्षी, तालुका अलिबाग , जिल्हा रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण 
and after consulting the Director of Town planning, 

योजना दिनांक ३० ऑगस्ट १९८३ चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of 

भाग -१ यात पान क्रमांक ६६१ वर योजना कायम करण्यात 
the opinion that the said Modification needs to be 

आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचेमंजूर योजनेत 
rejected . 

दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण 
Now therefore , in exercise of the powers 

योजनेतील खाते नंबर ३३५, ३४५ चे गट क्रमांक २४३ , ५२३ चे 
conferred under sub -section (2 ) of section 37 of the 

एकत्रीकरण गट बुकामध्ये चुका असल्याचे दुरुस्ती करणेबाबतच्या 

मसुद्यास उप संचालक , भूमी अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी 
said Act , the State Government hereby refuses to 

मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२( १) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा 
accord sanction to the said Modification . 

अधीक्षक , भूमी अभिलेख , रायगड यांचेकडे दिनांक २४ जानेवारी 
2 . This Notification shall be kept open for २०१२ रोजी पाठविण्यात आला होता . त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा 
inspection by the general public during office hours 

गावी व तालुक्यात दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध केला 
in the office of The Commissioner, Mira - Bhayander 

होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला 
Municipal Corporation , Bhayander on all working 

नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
days for a period of onemonth . 

व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९४७ च्या कलम 

३२, पोट - कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमी अभिलेख , 
3. This notification shall also be published on कोकण प्रदेश , मुंबई मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ३३५ ,३४५ मधील 
the Government website www .urban .maharashtra . गट नं . २४३, ५२३ यामध्ये एकत्रीकरण योजनेचा मसुदा व गट बुक 
gov.in. 

प्रस्तावाचा दुरुस्ती मसुदा कायम करीत आहे . 
By order and in the name of 
the Governor of Maharashtra , 

विलास पाटील , 
मुंबई , 

उप संचालक, भमी अभिलेख, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ . कोकण प्रदेश , मुंबई . 
SANJAY V . PAWAR , 

Section Officer. उप संचालक , भूमी अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 
उप संचालक , भूमी अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक एकत्री/ दु.एस. आर. ४३ / मजगाव / मुरुड / रायगड/ २०१४. - मौजे 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस. आर. ४१/ आक्षी/ अलिबाग / रायगड / २०१४ / 

मजगाव , तालुका मुरुड , जिल्हा रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण 
६६८ . - मौजे आक्षी, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड येथील जमीन 

योजना दिनांक ३१ मे १९९० चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र , भाग 
एकत्रीकरण योजना दिनांक ३० ऑगस्ट १९८३ चे महाराष्ट्र शासनाचे 

१ यात पान क्रमांक ३६० वर योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची 
राजपत्र , भाग- १ यात पान क्रमांक ६६१ वर योजना कायम करण्यात 

अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे 
आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती . सदरचेमंजूर योजनेत 

आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील 

खाते नंबर २०१ चे गट क्रमांक ६६० , ६६० / १ चे एकत्रीकरण गट 
दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण 
योजनेतील गट नंबर ४६० , ४६१ ४६५ , ४६६ यामध्ये चुका असल्याचे 

बुकामध्ये चुका असल्याचे दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , 
दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमी अभिलेख, कोकण 

भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा 
प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२(१ ) अन्वये 

कलम ३२ (१ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक 

रायगड यांचेकडे दिनांक १९ जानेवारी २०१२ रोजी पाठविण्यात आला 
२४ जानेवारी २०१२ रोजी पाठविण्यात आला होता. त्यांनी सदरचा 

होता . त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी व तालुक्यात दिनांक 
दुरुस्ती मसुदा गावी व तालुक्यात दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी 

९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये 
प्रसिद्ध केला होता . प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त 

एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे 
झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध 

तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचेएकत्रीकरण करण्याबाबत 
करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ 

अधिनियम , १९४७ च्या कलम ३२, पोट -कलम ३ मधील तरतुदीनुसार 
च्या कलम ३२, पोट - कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , 

उप संचालक , भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई मंजूर योजनेतील 
भूमी अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई मंजूर योजनेतील गट क्रमांक 

खाते क्रमांक २०१ मधील गट नं . ६६०, ६६० / १ यामध्ये एकत्रीकरण 
४६० , ४६१, ४६५, ४६६ यामध्ये फेरफार करून गट नंबरच्या 

योजनेचा मसुदा व गट बुक प्रस्तावाचा दुरुस्ती मसुदा कायम करीत 

आहे . 
दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४ . 


विलास पाटील , 
उप संचालक , भूमी अभिलेख , 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४ . 


विलास पाटील , 
उप संचालक , भूमी अभिलेख , 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६- १२ , २०१४/ फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ ९ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

__ अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु. एस . आर. १८ / वेरळ / खेड / रत्नागिरी / २०१४ . - मौजे ___ क्रमांक एकत्री/ दु.एस . आर . ६० / सासवणे/ अलिबाग / रायगड / २०१४. 
वेरळ, तालुका खेड , जिल्हा रत्नागिरी येथील जमीन एकत्रीकरण 

मौजे सासवणे, तालुका मुरुड , जिल्हा रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण 
योजना दिनांक ९ मे १९८१ चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग- १ यात 

योजना दिनांक २१ ऑगस्ट १९८३ चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र , 

भाग- १ यात पान क्रमांक ९८७ वर योजना कायम करण्यात 
पान क्रमांक ७४२ वर योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची 

आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली होती. सदरचेमंजूर योजनेत 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे 

दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण 
आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यांमुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील 

योजनेतील खाते नंबर ३७२, ३८३ चे गट क्रमांक ३०० , ३०१ चे 
खाते नंबर २९६ व ३०३ चे गट क्रमांक १४४ व १४५ यामध्ये चुका एकत्रीकरण गटबुकामध्ये चुका असल्याचे दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास 
असल्याचे दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमि उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता 
अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम देऊन तो कायदा कलम ३२( १) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , 
३२(१ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख , रत्नागिरी भूमि अभिलेख , रायगड यांचेकडे दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
यांचेकडेदिनांक २ डिसेंबर २००९ रोजी पाठविण्यात आला होता . 

पाठविण्यात आला होता. त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी व तालुक्यात 
त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी व तालुक्यात दिनांक २० मार्च 

दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध केला होता . प्रसिद्धीचे 

कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही . सबब मुंबईचा 
२०१० रोजी प्रसिद्ध केला होता . प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत 

धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचेएकत्रीकरण 
अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास 

करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या कलम ३२ पोट - कलम ३ मधील 
प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , 

तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई मंजूर 
१९४७ च्या कलम ३२ पोट - कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , 

योजनेतील खाते क्रमांक ३७२, ३८३ मधील गट नं . ३०० , ३०१ यामध्ये 
भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक एकत्रीकरण योजनेच्या मसुद्याप्रमाणे गटबुक दुरुस्ती मसुदा कायम करीत 
२९६ व ३०३ व गट नं . १४४ व १४५ या २ खात्यामध्ये व गटामध्ये आहे. 
फेरफार करून योजना व गट दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा दुरुस्ती मसुदा 

विलास पाटील , 
कायम करीत आहे . 

मुंबई , 

उप संचालक, भूमि अभिलेख , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ . कोकण प्रदेश , मुंबई . 

विलास पाटील , 
मुंबई, 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ . कोकण प्रदेश, मुंबई . 

क्रमांक रा . अ ./ ७२१७ / २०१३ . - श्री . वि . रा . घराळ, दिवाणी 
उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

न्यायाधीश, क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, माणगाव यांना 

दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ व दिनांक २७ डिसेंबर २०१३ अशी २ 
अधिसूचना 

दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २५ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या 
क्रमांक एकत्री / दु.एस. आर . १९ /शिळ / रत्नागिरी/ २०१४. - मौजेशिळ , नाताळच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक २८ डिसेंबर २०१३ व 
तालुका रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी येथील जमीन एकत्रीकरण योजना दिनांक २९ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या 
दिनांक ११ ऑगस्ट १९८४ चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग -१ सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या 
यात पान क्रमांक १२९८ वर योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ रोजीच्या 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवनानगीसह 
आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील 

मंजूर करण्यात येत आहे . 
खाते नंबर १९२ चे गट क्रमांक ७६ यामध्ये करणेबाबतच्या मसुद्यास 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता 

श्री . वि . रा . घराळ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
देऊन तो कायदा कलम ३२(१ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग माणगाव 
भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक २ मार्च २०१० रोजी पाठविण्यात 

येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
आला होता. त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी दिनांक २२ मार्च 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
२०१० रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . वि . रा . घराळ , हे जर उपरोक्त 
अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , 

काम करीत राहिले असते . 
१९४७ च्या कलम ३२ पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , 
भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश , मुंबई मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक 

श्री . वि . रा. घराळ , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
१९२ या खात्यामध्ये व गट नं . ७६ मध्ये गट नं . ७६, ६८३, ६८४ 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
फेरफार करून योजना दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे . 

न्यायालय जावक क्रमांक २१९५, दिनाक १० जून २०१३ च्या स्थायी 

आदेशाप्रमाणे राहील . 
विलास पाटील , 

य . ग्या . चावरे , 
मुंबई, उप संचालक , भूमि अभिलेख , अलिबाग , 

जिल्हा न्यायाधीश- १, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ . कोकण प्रदेश, मुंबई . 

दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ . 

रायगड - अलिबाग . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


- 


- 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ६ - १२ , २०१४/ फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 24h February 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No . TPB .4312 / 385 /C . R . 108 / 2013 /UD - 11. 
Whereas , the Revised Development Plan of 
“ P ( South ) ” ward ofGreater Mumbai (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan " ) has 
been sanctioned by the Government in the Urban 
Development Department, under section 31 ( 1) of 
theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
vide Notification No. TPB . 4392 /5495 /UD - 11, dated 
the 22nd March 1993 so as to come into force with 
effect from the 11th May 1993 ; 


reservation of “ State Reserve Police ” and including 
the same in “ Residential Zone ” and proposing the 
Home Department of State Government as the 
Appropriate Authority for development of the said 
reservation (hereinafter referred to as “ the 
proposed modification ” ) and appointed the Deputy 
Director of Town Planning,Greater Mumbai as the 
officer (hereinafter referred to as “ the said 
Officer ” ) to submit a Report on the suggestions/ 
objections received in respect of the proposed 
modification to the Government after giveing 
hearing to the concerned persons and the 
Municipal Corporation of Greaer Mumbai. 

And whereas, the Notice of even no. dated 
13th September 2013 was published in 
Maharashtra Government Gazette dated 3 - 9th 
October 2013 (hereinafter referred to as “ the said 
Official Gazette " ) and the said Officer has 
submitted his Report vide letter No. 1478 dated 
11th December 2013 , through the Director of Town 
Planning,Maharashtra State, after completing the 
legal procedure stipulated under Section 37 (1AA ) 
of the said Act ; 

And whereas , after considering the Report of the 
said Officer, as will as the suggestions/objections 
received from the general publice and after 
consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the Government is of the 
opinion that the proposed modification is required 
to be sanctioned with some changes . 


And whereas, the Government has established 
“ Force One ” as a specialist Unit to counter the 
threat of Terrorism after the Terrorist Attack on 
Mumbai on 26th November 2008 ; 


And whereas , the Government in the 
Department of Agriculture , Animal Husbandry , 
Dairy Development and Fisheries vide Resolution 
No. AMC /1009/ PN No. 28 /PADMA-8 , dated 31st 
October 2009 has resolved to allot land bearing 
CTS No. 258 (pt), S . No. 14B and 14C of Village 
Goregaon , Taluka Borivali admeasuring 
3 , 99 ,047. 10 Sq. Mtrs . (hereinafter referred to as 
" the said land ” ) for the establishment of “ Force 
One ” . 


Now therefore , in exercise of the powers 
conferred upon it under section 37 ( 1AA )(c ) of the 
said Act , the Government hereby : 


And whereas, land admeasuring 1, 86 , 771. 24 Sq . 
Mtrs. from the aforesaid total of 3, 99 ,047. 10 Sq. 
Mtrs. is included in No Development Zone and 
shown for Aarey Colony and the remaining land 
admeasuring 2 , 12 , 275 . 86 Sq . Mtrs . Falls in 
Residential Zone and is reserved for “ State Reserve 
Police ” in the said Development Plan ; 


And whereas , the Government in exercise of the 
powers conferred under sub - section ( 1AA ) of 
Section 37 of the said Act , had issued Notice of even 
no. dated 13th September 2013 for inviting 
suggestions/objections from the general public with 
regard to designating the said land for the 
reservation of “ Force -One Commando Centre and 
Training Centre ” , (hereinafter referred to as “ the 
said reservation ” ) by deleting the said land from 
the “ No . Development Zone ” as well as the 


(A ) Sanctions the said modification proposal with 
some changes as follows : 

“ The Land bearing CTS No. 258( pt), S .No. 
14 B and 14C of village Goregaon , Taluka Borivali, 
admeasuring about 3, 99,047 . 10 Sq . mtrs is reserved 
for “ Force -One Commando Headquarters and 
Training Centre ", by deleting the said land from 
the “ No Development Zone. ” as well as the 
reservation of “ State Reserve Police ", and included 
in “ Residential Zone ", The Appropriate Authority 
for development of the aforesaid reservation shall 
be “ Home Department of the State Government ”. 


( B ) Fixes the date of publication of this 
Notification in the Official Gazette , as the date on 
which the said modification shall come into force ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६ - १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 


( C ) Directs theMunicipal Corporation of Greater 
Mumbai that, in the Schedule to Modifications 
appended to the Notification sanctioning the said 
Development Plan , after the last entry , a new entry 
as per ( A ) above shall be added . 


A Plan showing the sanctioned modification shall 
be kept open for the inspection by the general 
public during the office hours on all woring days 
at following places : 
___ ( 1). Office of the Deputy Director of Town 
Planning, Greater Mumbai, having his office at 
ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी- ४/ ११२३ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ गजप्रेरणा ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., स . नं . ५५ , 
हिस्सा नं . ८ ( पैकी ), प्लॉट नं . ३, शिरगाव, बदलापूर ( पूर्व) , 
ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी / 
( टीसी) / २५६८४ / २०१३- २०१४ / सन २०१३, दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

एल . एस . लष्कर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. 


(2 ) Office of the Chief Engineer (Development 
Plan ) Municipal Corporation of Greater Mumbai, 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 


This notification is also available on the 
Government of Maharashtra website www . 
urban .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of 

the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANAIT , 
Under Secretary to Government. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच/ पूर्व विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएच ई /एचएसजी / टीसी /८८७ /१५८२७ / 
२०१३ -१४ / २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पूर्व , 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करत आहे की , शांती सदन को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सी . टी . एस . नं . ६०१६ / ओ,व्हिलेज कोलेकल्याण , 
कालीना- सांताक्रुझ/ पूर्व, मुंबई ४०० ०२९ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युएच ई/ एचएसजी /टिसी / १५८२७/ १३ -१४ / २०१४ ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
यांच्या (९ )( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चे नियम 
क्रमांक १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / १५८९ / सन २०१३ . - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ ओम श्री बालाजी ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे 
नं . २२ए, हिस्सा नं . ७ प्लॉट नं . ७, व्हिलेज शिरगाव , बदलापूर ( पूर्व) , 
ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एएमबी /एचएसजी / 
( टीसी )/ २५९२३ / २०१३- २०१४ / सन २०१३, दिनांक ६ जानेवारी २०१३ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

एल. एस . लष्कर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१३. सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी- ४/ १२१५/ सन २०१३ . - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ शांती धाम ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ४ , 
हिस्सा नं . १, व्हिलेंज चिंचपाडा, ता . अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे, नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी / ( टीसी ) / २५७९३ / २०१३ - २०१४ / 
सन २०१३, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक 
१०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
आहे. 


आर . टी. इटकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एच - पूर्व विभाग, 

मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४ . 


अंबरनाथ , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१३. 


एल . एस . लष्कर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. 


भाग एक ( को .वि . पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६ - १२, २०१४/ फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 


1७ 


सदरचा आदेश दिनांक १५ मार्च २०१४ रोजी ०० -०० ते २२ मार्च 
२०१४ रोजी २४- ०० वा .पर्यंत अंमलात राहील . 

वरील आदेशाचा भंग झाल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३४ अन्वये शिक्षापात्र गुन्हा होईल. हा आदेश दिनांक ४ मार्च 
२०१४ रोजी माझे सहीनीशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ मार्च २०१४ . 


अंकुश रा . शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक , 
रायगड - अलिबाग . 


पोलीस अधीक्षक कार्यालय रायगड यांजकडून 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक जिविशा/ ४/ होळी, धुलिवंदन / २०१४ /९५६. - ज्याअर्थी, माझे 
असे निर्दशनास आले आहे की , दिनांक १६ मार्च २०१४ रोजी “ होळी ”, 
दिनांक १७ मार्च २०१४ रोजी " धुलिवंदन " दिनांक १९ मार्च २०१४ 
रोजी “ शिवजयंती ” ( तिथीनुसार ) व दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजी 
" रंगपंचमी ” हे सण साजरे केले जाणार आहेत . रायगड जिल्ह्यात 
कमी अधिक प्रमाणात हिंदू - मुस्लीम असी मिश्र वस्ती आहे . 

होळी, धुलिवंदन , शिवजयंती व रंगपंचमी या सणाची वेळी कोणताही 
अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये 
म्हणून मी , श्री . अंकुश, रा. शिंदे, पोलीस अधीक्षक , रायगड- अलिबाग 
मला प्राप्त झालेल्या मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ चे 
अधिकारांन्वये खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत : 

रायगड जिल्ह्यात पोलीस कार्यक्षेत्रात असलेल्या पोलीस ठाणे स्वाधीन 
असणाऱ्या अंमलदार व त्यांचेवरील अधिकारी यांना आपले कार्यक्षेत्राचे 
हद्दीत खालील बाबतीत तोंडी व लेखी आदेश देण्याचे अधिकार 
राहतील : 

( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी कशा रितीने वागावे, चालावे त्यांची वर्तणुक 
किंवा वागणुक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 

( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या 
मार्गाने जाऊ नयेत तो मार्ग विहित करणे . 

( क ) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व 
जागांच्या आसपास व उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरून 
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जेथे गर्दी होणार असेल किंवा होण्याचा 
संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा निर्माण होऊ नये . 
__ ( ड ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये, घाटात किंवा घाटावर सर्व 
धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजिक स्थानकाच्या कपडे 
धुण्याच्या उतरणीच्या जागांच्या ठिकाणी तसेच देवालये व इतर सार्वजनिक 
स्थळी सुव्यवस्था राखणे. 
___ ( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 
वाद्य वाजविण्याचे, किंवा गाणे गाण्याचे अगर ढोल ताशे व इतर वाद्य 
वाजविण्याचे, शिंगे इतर कर्कश वाद्य वाजविण्याचे नियमन करणे व 
त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 
___ (ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर अगर जागेजवळ कोणत्याही 
सार्वजनिक मिरवणुका स्थानात ध्वनीक्षेपणाचा ( लाउडस्पिकरचा) उपयोग 
करण्याचेनियमन करणे व त्यावर नियत्रंण ठेवणे . 

सदरचा आदेश लागू असेपर्यंत रायगड जिल्ह्यांतील पोलीस कार्यक्षेत्रात 
सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर किंवा रस्त्यालगत सभा, मोर्चे, मिरवणुका, 
पदयात्रा व मनोरंजनाचे कार्यक्रम इत्यादींवर निर्देश सक्षम अधिकारी 
यांचेकडून कार्यक्रमाची जागा, तारीख, वेळ , मोर्चा, घोषणांमध्ये भाग 
घेणाऱ्यांची वर्तणुक किंवा वागणूक आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय 
आयोजन करू नये तसेच सर्व कार्यक्रम प्रसंगाला सोडून किंवा ज्यामुळे 
दोन किंवा अधिक जाती, गट इत्यादीमध्ये द्वेष निर्माण होईल अथवा 
शांतता भंग होईल अशा घोषणा देऊ नयेत अगर भाषणे करू नयेत . 
अशा सर्व कार्यक्रमात अश्लील किंवा बिभत्स, घोषणा, वकृत्व. किंवा 
अंग संचलन इत्यादी प्रकार करू नयेत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
___ क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी- ४/१०२३ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ ओम स्वामीधन ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे 
नं . २९, प्लॉट नं . ५०, विवेकानंद नगर , शिरगांव , बदलापूर ( पूर्व) , 
ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे , संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / 
एचएसजी/(टीसी)/ २५६८० / २०१३ -२०१४ / सन २०१३, दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चेनियम क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

एल. एस . लष्कर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-२ /१०३१ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ नव वक्रतुंड ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ४० , 
हिस्सा नं . १० ( पैकी ), प्लॉट नं . २, मौजे कुळगांव , बदलापूर ( प . ), 
ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / 
एचएसजी / (टीसी) / २५६७९ / २०१३- २०१४ / सन २०१३ , दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


एल . एस . लष्कर , 
अंबरनाथ, 

सहायक निबंधक, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६- १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ १३ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१ / १४२४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी- १/ १४२७ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ मोहन तुलसी विहार फेज III/ ४ ” को - ऑपरेटिव्ह. हौसिंग 

करतात , “ ओम साई कॉम्प्लेक्स डी विंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ६० , हिस्सा नं . ७( पैकी) , प्लॉट नं १ ते ४ , 

सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ३७, हिस्सा नं . २ए , प्लॉट नं . १ ते ७, राम नगर, 
सर्व्हे नं . ६० , हिस्सा नं . ८ ( पैकी), प्लॉट नं १ व २, व्हिलेज कुळगाव , 

कात्रप , शिरगाव , बदलापूर ( पूर्व ), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे ही संस्था 
बदलापूर ( प .), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे, ही संस्था नोंदणी क्रमांक 

नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी / ( टीसी )/ २५९१२ / २०१३ 
टीएनए/ एएमबी/ एचएसजी / ( टीसी ) / २५९०९ / २०१३- २०१४ / सन २०१३ , 

२०१४ / सन २०१३, दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 

अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये सदर 

१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

आहे . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३. 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३. 


एल . एस . लष्कर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / १४२५/ सन २०१३ . - सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ, तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात, “ श्रीकृष्णा हाईटस् डी ई एफ " को - ऑपरेटिव्ह . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं. ५७, हिस्सा नं . १( पैकी), दुबे बाग रोड , 
व्हिलेज कुळगाव, बदलापूर ( प.), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे, ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी / ( टीसी) / २५९१० / २०१३ 
२०१४ / सन २०१३, दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक 
१० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / १४२९ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ रिद्धीधाम ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सिटी सर्व्ह 
नं . ९२८० , गट नं . ४६ , हिस्सा नं . २ व ३, प्लॉट नं . २३ आणि २४ , 
विनायक अपार्टमेंट समोर , मोरिवली पाडा, अंबरनाथ ( पूर्व ), 
ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे , ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / 
एचएसजी / ( टीसी ) / २५९१३/ २०१३ - २०१४ / सन २०१३ , दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अंबरनाथ, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ . 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. 


एल. एस . लष्कर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३. सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी - १/ १४२६/ सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ, तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ ओम साई कॉम्प्लेक्स सी विंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ३७, हिस्सा नं . २ए, प्लॉट नं . १ ते ७, राम 
नगर , कात्रप , शिरगांव , बदलापूर ( पूर्व ), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे , 
ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी / (टीसी )/ २५९११ / 
२०१३- २०१४ / सन २०१३, दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - १/ १४२८ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ चंद्रोदय ई विंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
सव्हे नं . २८ / १३, ३३ / १ , ३४ / ४ , ३२ / १ , व्हिलेज कात्रप , बदलापूर 
( पूर्व) , ता . अंबरनाथ ,जिल्हा ठाणे , ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
एएमबी / एचएसजी / (टीसी) / २५९१४ / २०१३- २०१४ / सन २०१३, दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ . 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ . 
भाग एक ( को. वि.पु.) –२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६ - १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / १४३१ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२ / १०२७ / सन २०१३. - सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ श्रीराम कॉम्प्लेक्स ए ” को - ऑपरेटिव्ह . हौसिंग सोसायटी लि . , करतात , “ श्री दत्तकृपा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . 
प्लॉट नं . २५१, सिटी सर्व्हे नं . ४०८१, सुर्योदय को - ऑप. हौसिंग सोसायटी ६१ , हिस्सा नं . २( पैकी ) , प्लॉट नं . २ व ३ , हेंद्रेपाडा, भारत कॉलेज 
लि ., अंबरनाथ ( पूर्व.), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, ही संस्था नोंदणी जवळ , बदलापूर ( प . ), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे , ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी /( टीसी ) / २५९१५ / २०१३ - २०१४ / क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी /( टीसी ) / २५६८२ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३, दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था सन २०१३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक 
१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
आहे . 

आहे . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ . 


एल . एस . लष्कर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . . 


एल . एस . लष्कर, 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी- २ / १४३० / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ, तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ गायत्री आवास ए , बी . सी . विंग " को - ऑपरेटिव्ह . हौसिंग 
सोसायटी लि ., गट नं . ४७( पैकी), मौजे मांजी, बदलापूर ( प.) , 
ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / 
एचएसजी /( टीसी ) / २५९१६ / २०१३- २०१४ / सन २०१३ , दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 
चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - १ / १५९५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात, “ मोतीराम पॅराडाज ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
सिटी सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा नं . ३( पैकी ), प्लॉट नं . २, ३, ४ , बॅरेज रोड , 
कुळगाव, अंबरनाथ (प .), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे , ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक टीएनए/ एएमबी / एचएसजी / ( टीसी) / २५९२४ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ , दिनांक ७ जानेवारी २०१४ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक 
१० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३. 


एल. एस. लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - २ / १४७८ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ, तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ त्रिंबक हेवन - २ " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्ह 
नं . ८३, हिस्सा नं . ९ ( पै ), प्लॉट नं . १, नविन सर्व्हे नं . ८३ , हिस्सा नं . 
९( ए ), प्लॉट नं . १, मौजे शिरगाव, बदलापूर ( पूर्व) , ता . अंबरनाथ , 
जि . ठाणे, ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी / ( टीसी) / 
२५९१७ / २०१३ - २०१४ / सन २०१३ , दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


एल. एस. लष्कर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / १५८८ / सन २०१४ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ , तालुका अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात , “ न्यु साई राज प्लाझा " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्वे नं . ४१/ २, सर्व्हे नं . ४३ / २, प्लॉट नं . ३३ व ३८ , 
छाया को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., मौजे कात्रप , बदलापूर ( पूर्व ) , 
ता . अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे , ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / 
एचएसजी / ( टीसी )/ २५९२२ / २०१३- २०१४ / सन २०१४ , दिनांक ६ 
जानेवारी २०१४ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अंबरनाथ , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ . 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 


एल . एस . लष्कर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ६-१२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१ , शके १९३५ १५ 
सह निबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि /कार्यासन -१/ टे सि . १/ ३४९५ / क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / कायासन -१ / टेसि . १ / ३६१८ / 
सन २०१४ . - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 

सन २०१४. - सह निबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 

उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र मालती विजया 

केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र संताजी धनाजी 
एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं . ४२१ , 

एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ४ क 
४२१/ १ ते १८ , मौजे कांजूर , ता . कुर्ला, द्राक्षबाग टँक रोड, 

आणि ४ क / १ ते ४, क / २२, मौजे कुर्ला-III , नेहरु नगर , कुर्ला( पूर्व), 
भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८ . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

मुंबई ४०० ०२४ . ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी . सी ./ १२४१७ / सन 

१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
२०१४ , दिनांक ३ जानेवारी २०१४ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टी . सी ./ १२४२३ / सन २०१४, दिनांक 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 

१० जानेवारी २०१४ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
१९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम 
असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
आले आहे . 

भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 


मिलिंद बोरीकर , 

सह निबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . झो .पु. प्रा., मुंबई. 


मिलिंद बोरीकर , 

सह निबंधक , 
सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
दिनांक ३ जानेवारी २०१४ . झो. पु. प्रा ., मुंबई . 
सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी . सी . / १२४२२ / सन 
२०१४ / ३५७७ . - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र जय भवानी १५ ए/ डी- १ 
एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , संघर्ष नगर, चांदिवली 
फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / 
टी . सी ./ १२४२२ / सन २०१४ , दिनांक ७ जानेवारी २०१४ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


सह निबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
___ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / कार्यासन - १/ टे सि . १/ ३६२१ / 
सन २०१४ . - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र गुरु गणेश सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ४६९ ( पार्ट ), देशमुख गार्डन 
जवळ , एम . पी . क्रॉस रोड, मुंलुंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / 
एचएसजी / टी . सी ./ १२४२४ / सन २०१४ , दिनांक १० जानेवारी २०१४ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मिलिंद बोरीकर , 

सह निबंधक , 
मुंबई, 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . 

प्रा ., मुंबई. 


मिलिंद बोरीकर, 

सह निबंधक , 
मुंबई, 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . झो .पु. प्रा ., मुंबई. 


मुंबई , 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ६- १२, २०१४ / फाल्गुन १५ - २१, शके १९३५ 
सह निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), सह निबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी . सी./ १२४१२ / सन क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / कार्यासन -१ /टेसि . ४ / ३३३३ / 
२०१४ / ३३३० . - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम सन २०१३. - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री महालक्ष्मी सहकारी केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र बालाजी प्रिमायसेस 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . १८३९, १८४८ , १८४९, 

एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी. टी . एस नं . ६२९ 
१८५० , १८५० / १ ते ११, १८५१, १८५२ , १८५३ ( पार्ट ) ऑफ 

( पार्ट ), मौजे बांद्रा , ता . अंधेरी, मुंबई ४०० ०५१ . ही संस्था , 
व्हिलेज दहिसर , राजेश कंपाऊंड, ओवरीपाडा, दहिसर ( पूर्व) , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. अधि . 
मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

२४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 

एचएसजी / टी . सी ./ १२४११/ सन २०१३, दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ 
एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी. सी ./ १२४१२ / सन २०१३, दिनांक 

नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
२४ डिसेंबर २०१३ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम 

तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
१०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 

सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
मिलिंद बोरीकर, 

मिलिंद बोरीकर , 
सह निबंधक , 

सह निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

मुंबई , 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१३. झो.पु.प्रा., मुंबई. 

दिनांक २४ डिसेंबर २०१३. झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सह निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टी. सी ./ १२४१३/ सन २०१३ / 

क्रमांक एमयूएम / एसआरए/ एचएसजी / टी . सी ./ १२४१४ / 

सन २०१३/ ३३४३. - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
३३३१. - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या 

केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री . साई गणेश 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र जय महाकाली सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, सी . टी .एस.नं . १८३९ , १८४८ , १८४९, १८५० , 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी .टी . एस.नं . १८३९, १८४८ , 

१८४९, १८५० , १८५० / १ ते ११ , १८५१, १८५२, १८५३ ( पार्ट ) 
१८५०/ १ ते ११, १८५१, १८५२, १८५३ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज 

ऑफ व्हिलेज दहिसर , राजेश कंपाऊंड, ओवेरीपाडा , दहिसर ( पूर्व) , 
दहिसर , राजेश कंपाऊंड, ओवेरीपाडा , दहिसर ( पूर्व ) , 

मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 

एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी. सी ./ १२४१४ / सन २०१३, दिनांक 
एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / टी . सी . /१२४१३ / सन २०१३ , दिनांक 

२४ डिसेंबर २०१३ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
२४ डिसेंबर २०१३ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम 

१०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 

मिलिंद बोरीकर , 
मिलिंद बोरीकर, 

सह निबंधक , 
सह निबंधक , 

मुंबई , 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 
मुंबई, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ . झो .पु. प्रा ., मुंबई . 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१३ झो .पु.प्रा ., मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


